यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
वर्धा जिल्हयातील ३६० वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, 

दिनांक २४/१/२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 

३) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 

५) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, वर्धा यांचे क्रमांक ३७११, दिनांक 94.92.2023 रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील 
तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यहावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, वर्धा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्हास्तरीय समितीने प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील ३६० वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये शासनास 
प्राप्त झाला आहे. 
२. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यडावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ 
करीता वर्धा जिल्ह्यातील ३६० वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) कार्योत्तर मान्यता आणि 
सदरहू लाभार्थ्याकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.४,३२,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी बत्तीस 
लक्ष फक्त) व ४ टक्के प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) रु.१७,२८,०००/- (अक्षरी रुपये 
सतरा लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) अश्या एकूण रु.४,४९,२८,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी एकोणपन्नास 
लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) इतक्या निधीस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू निधीपैकी तूर्त 
रू.१,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत असून उर्वरित निधी 
या योजनेंतर्गत निधीच्या उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०५६/योजना-१ 


३. 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधीळ ३६० वैयक्तिक 


घरकुल लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


a 


वर्धा जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ceased व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी फक्‍त 
सोबत जोडण्यात आलेल्या “परिशिष्ट-अ”मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा लाभ 
अनुज्ञेय राहील. 


. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 


अशाच AA सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्तीस लाभ अनुज्ञेय राहील दुसर्‍या व्यक्तीस लाभ 


अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्‍यक 


राहील. 


. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 


आवर्यक राहील. 


. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 


तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा 
व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातीळ तफावत दुर न झाल्यास 
अशा व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 


करावी. 


. जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भाधिन शासन निर्णय/शुद्धीपत्रकांतील अटी व शातींचे उल्लंघन होणार 


नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, वर्धा व सहायक संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण, वर्धा यांची राहील. 


प. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, वर्धा यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, वर्धा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस वितरीत करावी. तसेच, 
कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०५६/योजना-१ 


a जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, वर्धा व सहायक संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण, वर्धा यांनी सर्व अटी व aria पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. तसेच, 
याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


9. याबाबतचा खर्च सन 2023-28 या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष 2224, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरीता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालळ व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


g. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१६१८३२०९७६३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tea रर व नावाने, 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
DN: c=l 


ig 
IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2121bd1 1b9a537ffee960f52794a0a1 2449692545 1 7ad088cf267 


eaedf9b53f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
K U M B H A R serialNumber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3DB08 


8D187EB151F2E10F16C3, cn=SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
Date: 2024.02.16 18:41:40 +05'30° 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा 
. मा 


— 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


स-न स-न | 


१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०५६/योजना-१ 


१३.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, वर्धा. 
१४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१५.प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग(प्रादेशिक), नागपूर. 
१६.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, वर्धा. 

१७.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक CASH, इतर मागास बहुजन कल्याण, वर्धा. 
१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद,वर्धा. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२४ 
परिशिष्ट-अ 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेतर्गत सन २०२३-२४ करीता कार्योत्तर मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील ३६० लाभार्थ्यांची यादी. 


अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
| a | आवी कवाडी गणेश नेलसिंग राठोड 
२ आर्वी Harel अर्जुन अरुण राठोड 
आवी Harel विलास भिमराव असोले 
आवी कवाडी सुनिल जबरसिंग चव्हाण 
५ आर्वी दहेगांब मुस्तफा शामराव रसाळ राठोड 
द आवी दहेगांव मुस्तफा आनंदा चिमना राठोड 
9 आवी खरांगणा शोभा श्यामराव कुरवाडे 
८ आर्वी खरांगणा नागोराव चंपत अवथळे 
; आवी खरांगणा रोषणी गजानन माढरे 
।_१ | आर्वी खरांगणा मंगेश चंपत ATS 
११ १ आर्वी खरांगणा अर्चना सुभाष चव्हाण 
१२ आवी खरांगणा दिनेश चंपत भोंगाडे 
१३ आवी खरांगणा अशोक सुखदेव चौहाण 
१४ आवी खरांगणा रमेश महादेव मांढरे 
१५ आर्वी खरांगणा सुखदेव दत्तुजी सबकाळ 
ह आवी खरांगणा माया प्रकाश कुरवाडे 
१७ आर्वी पाचोड ठाकुर रेश्मी वासुदेव चव्हाण 
ष्‌ आर्वी पाचोड ठाकुर सरस्वती तुकाराम राठोड 
१९ आर्वी पाचोड ठाकुर आशा शामा राठोड 
२० आवी पाचोड ठाकुर जया अनिल राठोड 
२१ आवी पाचोड ठाकुर गजानन गोबरु राठोड 
२२ आवी पाचोड ठाकुर मथुरा विष्णु जाधव 
२२ आवी पाचोड ठाकुर सुधाकर वामन पवार 
२४ आर्वी पाचोड ठाकुर जगदिश रमेश राठोड 
२५ आवी पाचोड ठाकुर संजय ताराचंद जाधव 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
२६ आवी पाचोड ठाकुर राजेश हरिचंद जाधव 
२७ आवी पाचोड ठाकुर दिगंबर रोहीदास राठोड 
२८ आवी पाचोड ठाकुर विजय दशरथ राठोड 
२९ आवी पाचोड ठाकुर मंगेश पंजाब चव्हाण 
३० आर्वी पाचोड ठाकुर भारत कवडु चव्हाण 
३१ आवी नांदपुर नथु परसराम माहुरे 
३२ आर्वी नांदपुर शारदा नरेंद्र कोल्हे 
33 आर्वी नांदपुर रमेश शंकर मोरे 
३४ आवी नांदपुर संतोश शंकर कुरवाडे 
३५ आवी नांदपुर सुरेश शंकर मोरे 
३६ आर्वी नांदपुर राजेंद्र प्रभु बतारी 
३७ आवी नांदपुर किसना गोमाजी सहारे 
३८ आवी नांदपुर अशोक गोमाजी सहारे 
३९ आवी शिरपुर बो. सुदाम फकीर सुरजुसे 
४० आवी शिरपुर बो. नलीनी रत्नाकर नेमाडे 
४१ आर्वी शिरपुर बो. उकंडराव नथु वानखेडे 
BR आर्वी शिरपुर बो. वच्छला अकाराम वानखेडे 
४३ आवी शिरपुर बो. निरंजन दौलत गाढवे 
४४ आर्वी शिरपुर बो. भास्कर रामदास नेमाडे 
४५ आर्वी शिरपुर बो. राजु किसन बावने 
४६ आर्वी शिरपुर बो. सुनिल पुजाराम नेमाडे 
४७ आर्वी बेल्हारा सुनिल विठल पाटीलपैक 
४८ आवी बेल्हारा रवि शिवलाल जाधव 
४९ आवी बेल्हारा ओंकार मारोती असोले 
५० आर्वी बेल्हारा विनोद रामदास चव्हाण 
५१ आर्वी मोरांगणा कमला महादेव मोरे 
५२ आर्वी मोरांगणा कलावती नारायण पाचंगे 
५३ आर्वी मोरांगणा लीला रामदास महाजन 
48 आर्वी मोरांगणा रेखा नारायण अराडे 
44 आर्वी मोरांगणा रुखमा भाउराव मांढरे 
५६ आर्वी मोरांगणा सयाबाई चिंधु अहेर 
ह) आर्वी मोरांगणा सविता विनायक रेंडके 
ष्ट आर्वी मोरांगणा रुख्मा बापुराव मांढरे 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
५९ आवी मोरांगणा रेखा रामदास कदरे 
६० आर्वी मोरांगणा उकंडाबाई नामदेव रेंडके 
६१ आर्वी मोरांगणा सिता रामाजी मांढरे 
६२ आर्वी मोरांगणा शालु देविदास पारीसे 
६३ आर्वी मोरांगणा रेखा बाळाजी रेंडके 
६४ आर्वी मोरांगणा संभाजी भद्राजी मांढरे 
६५ आवी सालदरा नेमीचंद माणिक गळहाट 
&& आर्वी बोदड पो संजय मारोतराव शेळके 
६७ आवी बोदड पो गुणवंत नामदेव मेश्राम 
Gd आवी सावंगी पो प्रमोद मुकुंद साठे 
६९ आर्वी सावंगी पो लोभेश्वर भाउराव कोरडे 
७० आवी पांजरा बोथली रमेश शेषराव यदाने 
७१ आवी पांजरा बोथली राजु राजकुमार राठोड 
७२ आवी पांजरा बोथली रतन मोहन राठोड 
७३ आर्वी पांजरा बोथली दिवाकर बाबाराव असटकर 
७४ आवी पांजरा बोथली कुंजीलाल मोहनगिर राठोड 
७५ आर्वी पांजरा बोथली मधुबाई गणेश राठोड 
७६ आर्वी पांजरा बोथली नारायण दत्तु झामरे 
७७ आर्वी पांजरा बोथली बबनरावजी शिंदे 
७८ आर्वी पांजरा बोथली जोत्सना साहेबराव कुरवाडे 
७९ आवी धनोडी बहा. रमेश हरीभाऊ BIAS 
८० आर्वी धनोडी बहा. नारायण संभाजी इंगळे 
८१ आर्वी धनोडी बहा. कोसल्या गुलाब नेहारे 
८२ आर्वी धनोडी बहा. सुनिल लक्ष्मण वानखडे 
८३ आवी धनोडी बहा. सुभाष लक्ष्मण वानखडे 
८४ आवी धनोडी बहा. माला अनिल सोनोने 
८५ आर्वी धनोडी बहा. लता देवराव शिवरकार 
ce आर्वी धनोडी बहा. मनोज नागोराव अबझड 
८७ आवी धनोडी बहा. सतिश रामकृष्ण सोनोने 
८८ आर्वी धनोडी बहा. सुखदेव रामाजी सुरजुसे 
८९ आर्वी धनोडी बहा. मंदा गजानन नवले 
९० आवी धनोडी बहा. काताबाई श्रीराम सुरजुसे 
९१ आर्वी मांडला नंदा बापुराव घंगाळ 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 

९२ आर्वी मांडला छबाबाई ओंकार रंधे 

९३ आवी रसुलाबाद अनिल पंढरीनाथ सोणुने 
९४ आवी रसुलाबाद श्रावण चंपत गवारले 

९५ आवी रसुलाबाद अरुण नारायण गवारले 
९६ आर्वी रसुलाबाद निलीमा विजय सोणुने 
९७ आर्वी गुमगांव सविता भिमराव साठे 

९८ आवी गुमगांव मनिषा दिपक साठे 

९९ आर्वी गुमगांव ओकारेश्वर दिपक stad 
| doo | आर्वी गुमगांव सुरेश पांडुरंग गळहाट 

| 909 | ०१ आवी खुबगांव लक्ष्मण रामकृष्ण कुरवाडे 
१०२ | आवी खुबगांव नितीन गंगाधर पारीसे 
१०३ आवी खुबगांव मनिष भास्कर अमझरे 
१०४ आवी खुबगांव श्रीमती गिरजा संतोष दांडेकर 
१०५ आवी खुबगांव रमेश रामकृष्ण कुरवाडे 
१०६ आर्वी खुबगांव लक्ष्मण धोंडोबा खेडेकर 
१०७ आर्वी खुबगांव मनोहर रामकृष्ण अमझरे 
१०८ आर्वी खुबगांव श्रीमती जानकु लक्ष्मण पारीसे 
१०९ आर्वी खुबगांव विजय लक्ष्मण पारीसे 

| 990 | आर्वी खुबगांव लक्ष्मण अमरसिंग चितोडीया 
| १११ | आर्वी खुबगांव राजपती मोहणसिंग चितोडीया 
११२ आर्वी खुबगांव मनोज मोहनसिंग चितोडीया 
११३ आवी खुबगांव उपाश्री खजनसिंग चितोडीया 
११४ । आवी खुबगांव महींदरसिंग प्रतापसिंग चितोडीया 
994 आर्वी खुबगांव इंदलसिंग उदयसिंग चितोडीया 
११६ आर्वी खुबगांव अनारीबाई अर्जुनसिंग चितोडीया 
११७ आर्वी खुबगांव विजयसिंग खजनिसिंग चितोडीया 
११८ आर्वी खुबगांव रामुसिंग मोतीसिंग चितोडीया 
११९ आर्वी खुबगांव राजेसिंग उदयसिंग चितोडीया 
१२० आवी खुबगांव उदयसिंग मोतीसिंग चितोडीया 
१२१ । आवी खुबगांव राधासिंग अमरसिंग चितोडीया 
१२२ आवी खुबगांव हिना राजुसिंग चितोडीया 
१२३ आर्वी खुबगांव राधा भरतसिंग चितोडीया 
१२४ । आर्वी खुबगांव सुनिलसिंग अरसिंग चितोडीया 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. । तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
१२५ आर्वी खुबगांव कमलाबाइ करनसिंग चितोडीया 
१२६ आर्वी खुबगांव नारायणसिंग कमलसिंग चितोडीया 
१२७ | आर्वी खुबगांव राणीसिंग हिम्मतसींग चितोडीया 
१२८ आर्वी खुबगांव मिनाबाई बहादरसिंग चितोडीया 
१२९ आर्वी खुबगांव रामसिंग विनोंदसिंग चितोडीया 
१३० आवी खुबगांव मंगलसिंग करनसिंग चितोडीया 
१३१ आवी खुबगांव गंगासिंग देवरा चितोडीया 
१३२ आर्वी खुबगांव मिना नवलसिंग चितोडीया 
१३३ आर्वी खुबगांव अमरसिंग उदयसिंग चितोडीया 
१३४ आवी गुमगांव राजेंद्र सुर्यमान गळहाट 
१३५ आवी पिंपळगांव व मनोहर कृष्णाजी गवारले 
१३६ आर्वी पिंपळगांव व लक्ष्मण सदाशिव गेटमने 
१३७ आवी पिंपळगांव व कौसल्या रामेश्वर गेटमे 
१३८ आवी पिंपळगांव व विष्णु जयराम गेटमे 
१३९ आर्वी पिंपळगांव व लक्ष्मण मारोती मेश्राम 
१४० आवी पिंपळगांव व विठल माहादु पटेबावने 
१४१ आर्वी पिंपळगांव व विनोद नारायण भोयर 
१४२ आर्वी पिंपळगांव व अशोक प्रल्हादराव शेंडे 
१४३ आर्वी पिंपळगांव व राजेंद्र खुशाल पटेबावने 
१४४ आवी वाढोणा रंजना सुरेश काकडे 
१४५ आर्वी वाढोणा तुळशीराम देवराव राउत 
१४६ आर्वी वाढोणा श्रिमराम हरी डेहनकर 
१४७ आर्वी वाढोणा सौ इंदु किशोर नेमाडे 
१४८ आवी वाढोणा सुरेश लक्ष्मण मोइदे 
१४९ आर्वी बाढोणा साहेबराव गंगाराम सातघरे 
१५० आवी वाढोणा गोकुल रामाजी राउत 
१५१ आर्वी वाढोणा दशरथ भगवान मळवे 
१द२ आवी वाढोणा रमेश पांडुरंग मळवे 
१५३ ' आवी वाढोणा राजु रामदास सातघरे 
१५४ आर्वी वाढोणा श्याम गोविंदा कुबडे 
१५५ आर्वी वाढोणा रामदास गंगाराम सातघरे 
१५६ आर्वी वाढोणा मारोती चिंधु कावळे 
१५७ । आर्वी वाढोणा रमेश नामदेव ठोकळे 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
१५८ आर्वी वाढोणा रामेश्वर गोविंदा सातघरे 
१द९ आर्वी वाढोणा भारत किसना कोरडे 
१६० आर्वी वाढोणा मारोती महादेव ठोकळे 
१६१ आर्वी वाढोणा संजय किसना मन्ने 
१६२ आवी वाढोणा शंकर राघो कुबडे 
१६३ आर्वी वाढोणा सखाराम जागो बावने 
१६४ । आवी वाढोणा प्रल्हाद रघुनाथ गाढवे 
१६५ आर्वी वाढोणा सिमा सुरेश कुकडे 
वहत आर्वी वाढोणा रुपेश बंडुजी मोहीजे 
१६७ आर्वी वाढोणा गोविदा झामाजी कुबडे 
१६८ आवी वाढोणा गणेश गोविंदा कुबडे 
१६९ आर्वी वाढोणा लक्ष्मणी गणेश सातघरे 
१७० आर्वी वाढोणा बाबाराव ज्ञानेश्वर सातघरे 
१७१ आर्वी हिवरा तां गिता इश्वर जाधव 
१७२ आर्वी हिवरा तां दिलीप नारायण चव्हण 
१७३ आवी हिवरा तां कल्लु सुर्यभान जाधव 
१७४ आवी हिवरा तां नामदेव दासु पवार 
१७५ आर्वी हिवरा तां संगीता नरेंद्र चव्हण 
१७६ आवी हिवरा तां किशोर कल्लु जाधव 
१७७ आर्वी हिवरा तां रामदास धनराज राठोड 
१७८ आर्वी हिवरा तां शामु मधुकर जाधव 
१७९ आर्वी हिवरा तां प्रविन प्रेमसिंग जाधव 
१८० आर्वी हिवरा तां गजानन किसना राठोड 
१८१ आर्वी भादोड गणेश लक्ष्मण उके 
१८२ | आर्वी वाढोणा ठाकरे शरद रघुनाथ बरडे 
१८३ आर्वी दहेगांब मु गोविंदा लालुजी राठोड 
१८४ आर्वी wena मु किशार भावरुजी राठोड 
१८५ आर्वी दहेगांव मु हरिदास प्रभु राठोड 
१८६ आर्वी दहेगांव मु Tae मनिराम राठोड 
१८७ आर्वी दहेगांब मु प्रभुजी अभुजी राठोड 
१६४ आवी पिंपळखुटा सुशिला रामभाउ मराठे 
1c8 आर्वी पिंपळखुटा सतिश वसंतराव देवगडे 
१९० आर्वी पिंपळखुटा शंकर सुदाम देवगडे 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
१९१ आवी पिंपळखुटा कौसल्या देविदास सालखे 
१९२ आर्वी पिंपळखुटा ओमप्रकाश रामकृष्ण देवगडे 
१९३ आर्वी पिंपळखुटा दिनेश अण्णाजी ses 
१९४ आवी पिंपळखुटा लक्ष्मण तुकाराम बाग 
१९५ आर्वी पिंपळखुटा अनिल मानिकराव देवगडे 
१९६ आर्वी पिंपळखुटा शांताबाई विनायक खेरडे 
१९७ आर्वी पिंपळखुटा सुदाम झिबल देवगडे 
१९८ आर्वी बेनोडा मुनेश्वर वासुदेव मेश्राम 
१९९ आर्वी बेनोडा यमुना श्रावण कुमसरे 
२०० आवी बेनोडा दिनकर के. डेहणकर 
२०१ आवी बेनोडा ललीता हेमराज कुमसरे 
२०२ आवी बेनोडा राजेश्वर मधुकरराव मेश्राम 
२०३ आर्वी बेनोडा BOA मधुकर मेश्राम 
२०४ आवी बेनोडा प्रभाकर केशव डेहनकर 
२०५ आर्वी बेनोडा वच्छला केशव डेहनकर 
२०६ । आर्वी बेनोडा सुधाकर केशव डेहनकर 
२०७ आवी बेनोडा गजानन सुरेश खंगार 
२०८ आर्वी बेनोडा गजानन राजेंद्र मेश्राम 
२०९ आर्वी बेनोडा लिलाबाई मधुकर मेश्राम 
२१० आर्वी बडगांव पांडे इश्वर शंकर मारबदे 
२११ आर्वी वडगांव पांडे संजय शंकर मारबदे 
२१२ आर्वी बडगांव पांडे जनराव देवराव केवट 
२१३ आर्वी बडगांब पांडे बळीराम तुकाराम केवट 
२१४ आवी बडगांब पांडे सुभाष शंकरराव कैलुके 
२१५ आवी बडगांव पांडे संगीता दादाराव कैलुके 
२१६ आर्वी बडगांव पांडे निलेश मोरेश्वर मेश्राम 
२१७ | आवी वडगांव पांडे रामेश्वर बळीराम केवट 
२१८ आर्वी बडगांव पांडे गजानन शंकर मारबदे 
२१९ आर्वी बडगांब पांडे राजेंद्र मारोतराव मारबदे 
२२० आवी बडगांब पांडे बसंतराब तुकाराम केवट 
२२१ आर्वी बडगांब पांडे नितेश गोपालराव केवट 
२२२ आर्वी बडगांब पांडे पुष्पाबाई मदन केवट 
२२३ आर्वी बडगांब पांडे प्रमोद विठोबा मांढरे 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. । तालुका | ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
२२४ आवी बडगांब पांडे नामदेव मारोती मांढरे 
२२५ आर्वी वडगांव पांडे बासुदेव मारोती मांढरे 
२२६ आर्वी बडगांब पांडे विठोबा मारोतराव मांढरे 
२२७ आवी बडगांब पांडे लंकेश मोरेश्वर मेश्राम 
२२८ आवी बडगांब पांडे गजानन काशीनाथ मारबदे 
२२९ | आर्वी वडगांव पांडे गणेश किसनराव उके 
२३० आवी बडगांब पांडे रेखा संजय चांदेकर 
२३१ आर्वी बडगांब पांडे छत्रपाल शंकर बर्डे 
२३२ आर्वी वडगांव पांडे रमेश तुकाराम केवट 
२३३ आवी बडगांब पांडे नरेश नामदेव मांढरे 
२३४ आर्वी वडगांव पांडे गजानन रमेशराव केवट 
२३५ । आवी सुकळी उबार जनार्दन महादेव बिबटे 
२३६ आवी सुकळी उबार गोवर्धन महादेव बिबटे 
२३७ आर्वी बाई चंद्रशेखर मधुकर हादवे 
२३८ आर्वी बाई उषा मेघराज अजनकर 
238 आर्वी बाई कृष्णा पुंडलीकराव गजकेश्वर 
२४० | आर्वी बाई धनराज दोलत रेंडके 
२४१ आर्वी बाई वंदना किसनराव अहिरकर 
२४२ आर्वी बाई कविता प्रविन परळकर 
२४३ आर्वी बाई अनुसया दिपक ससाने 
२४४ आवी बाई जगदिश देवाजी पाळेकर 
२४५ आर्वी बाई सोनाबाई दौलत रेंडके 
२४६ आर्वी सालफळ किशोर गोंविदराव पारीसे 
२४७ आर्वी निजामपुर टा प्रविन निवृती बमनोटे 
२४८ आवी निजामपुर टा प्रविन गुलाब वैदय 
२४९ आर्वी निजामपुर टा रामराव लक्ष्मण TS 
२५० आर्वी निजामपुर टा बेबिबाइ दिगांबर बड 
२५१ आर्वी निजामपुर टा देविदास जानराव बमनोटे 
२५२ आवी निजामपुर टा सचिन गुलाब वैदय 
२५३ आवी निजामपुर टा अमोल पुंडलिक मडवे 
२५४ । आवी निजामपुर टा जया अविनाश मडवे 
२५५ आर्वी निजामपुर टा संदिप रंगराव बर्डे 
२५६ आर्वी तळेगांव रघु वसंता गणपत काकडे 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. । तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
२५७ | आवी तळेगांव रघु संदिप वासुदेव कालोकार 
२५८ । आर्वी तळेगांव रघु भास्कर सुखदेव कालोकार 
२५९ | आर्वी तळेगांव रघु देवराव नामदेव गळहाट 
२६० आवी सर्कसपुर बाबाराव श्यामराव राउत 
२६१ | आर्वी सर्कसपुर गणेश जनार्दन राउत 
२६२ आर्वी सर्कसपुर संजय पंडीतराव राउत 
२६३ आवी सर्कसपुर संदिप भिमराव TS 
२६४ | आर्वी सर्कसपुर अमोल पंडीत कुरवाडे 
२६५ आर्वी सर्कसपुर अविनाश अरविंद कुरवाडे 
२६६ आवी सर्कसपुर रविंद्र पंडीत राउत 
२६७ | आर्वी सर्कसपुर रमेश महादेव राउत 
२६८ आवी सावळापुर सविता विजय बावने 
२६९ आवी वाठोडा भाईपुर निलेश राजुभाउ गोंधळे 
२७० आवी वाठोडा भाईपुर माया अविनाश शिंदे 
२७१ | आर्वी वाठोडा भाईपुर यादव मच्छीद्र सुरटकार 
२७२ आवी बाठोडा भाईपुर सुनिल मच्छोद्र सुरटकार 
२७३ | आर्वी वाठोडा भाईपुर राजेंद्र सुरेशनाथ गोदडे 
२७४ । आवी वाठोडा भाईपुर सुनिल गणेश शिंदे 
२७५ आर्वी बाठोडा भाईपुर गजानन किसनराव लोकडे 
२७६ आर्वी बाठोडा भाईपुर अनिल शामनाथ वाघमारे 
२७७ आर्वी वाठोडा भाईपुर कृष्णा रामकृष्ण कैलुके 
२७८ आर्वी वाठोडा भाईपुर शरद शामनाथ वाघमारे 
२७९ आर्वी वाठोडा भाईपुर पुंडकलीकनाथ शामराव वाघमारे 
२८० आर्वी बोथली को. मुकेश मुधुकर चव्हाण 
२८१ | आर्वी बोथली की. गणेश सरदार राठोड 
२८२ | आर्वी बोथली की. हिरालाल जोतीसिंग राठोड 
२८३ आर्वी बोथली को. फुलचंद पंडीत राठोड 
२८४ | आर्वी बोथली की. संजय शेरसिंग राठोड 
२८५ आर्वी बोथली की. नग्रता मारोती पालते 
२८६ आवी बोथली की. विजय वामनराव देवसोत 
२८७ आर्वी बोथली की. रामेश्वर GT दवसोत 
२८८ | आर्वी बोथली की. गोकुल मनोहर बालनोत 
२८९ आवी बोथली की. अनिल मोहन राठोड 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०५६/योजना-१ 


अ.क्र. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
२९० आर्वी बोथली को. गुनवंता भाउराव झामरे 
२९१ | आर्वी बोथली की. रुपसिंग मनिराम राठोड 
२९२ आवी बोथली की. शरद डोमाजी जाधव 
२९३ आर्वी बोथली को. सुरेश सरदार राठोड 
२९४ आवी बोथली को. तुळशीराम सरदारजी राठोड 
२९५ आर्वी बोथली की. दिवाकर मधुकर चव्हाण 
२९६ आर्वी बोथली को. बेबी शेषराव जाधव 
२९७ आवी बोथली को. कनसिंग सावळाजी राठोड 
२९८ आवी बोथली को. वासुदेव चिंधुजी बाळनोत 
२९९ आवी बोथली की. ज्ञानेश्वर बत्तीराम बाळनोत 
३०० । आर्वी बोथली की. सुरेश हरिचंद्र बाळनोत 
३०१ । कारंजा नरसिगपूर वंदना गजानन जाधव 
३०२ | कारंजा नरसिंगपूर दिनेश मुन्ना राठोड 
३०३ | कारंजा नरसिंगपूर संदिप नेमीचंद जाधव 
३०४ | कारंजा सुसुंद सुनिता गुणवंत सपकाळ 
३०५ | कारंजा सुसुंद निखील गुणवंत काकडे 
३०६ | कारंजा सुसुंद तारा भीमराव काकडे 
३०७ | कारंजा सुसुंद दिवाकर भाऊराव काकडे 
३०८ कारंजा सुसुंद आशाबाई वसंतराव सपकाळ 
३०९ | कारंजा येनगाव नंदा वामन पडघान 
३१० कारंजा येनगाव नागोराव भाऊराव ढाले 
३११ | कारंजा येनगाव शारदा नितीन ढाले 
३१२ | कारंजा उमरी सूर्यकांता चिरकुट काटेकर 
३१३ | कारंजा उमरी लता महादेव काटेकर 
३१४ | कारंजा बोरगाव गोंडी रामा विठोबा अरबट 
३१५ | कारंजा लादगड विजय सोमाजी हुके 
३१६ | कारंजा सिंदिविहिरी अशोक गुलाब पुरी 
३१७ | कारंजा सिंदिविहिरी शीला गजानन भड 
३१८ | कारंजा सिंदिविहिरी विजय प्रभाकर सुरजुसे 
३१९ कारंजा सिंदिविहिरी श्रावण गोविंदराव बावणे 
३२० कारंजा सिंदिविहिरी श्रीकृष्ण केशव झामरे 
३२१ | कारंजा चिंचोली पुंडलिक मारोतराव पडघाण 
३२२ कारंजा माळेगाव (काळी) किशोर नानाजी महाजन 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/योजना-१ 


अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 

323 कारंजा माळेगाव (काळी) ज्योती शांकर होळकी 
३२४ कारंजा माळेगाव (काळी) प्रकाशराव विठोबाजी सपकाळ 
324 | कारंजा माळेगाव (काळी) नारायण बापुजी गहाट 
३२६ कारंजा माळेगाव (काळी) भरतराम चिमणा साठे 
३२७ कारंजा माळेगाव (काळी) भाऊराव किसनाजी काळोकर 
३२८ कारंजा माळेगाव (काळी) रुपचंद गुलाब घंगाळ 
३२९ कारंजा माळेगाव (काळी) दिवाकर पुंडलिक साठे 
३३० कारंजा माळेगाव (काळी) हरिभाऊ नामदेव अवथळे 
३३१ कारंजा माळेगाव (काळी) वच्छला देवानंद घोडे 
३३२ | कारंजा गारपीट पुरुषोत्तम रामाजी चव्हाण 
३३३ | कारंजा गारपीट वासुदेव हरिदास राठोड 
३३४ कारंजा गारपीट नितेश साहेबराव राठोड 
३३५ कारंजा बोटोना रवींद्र गोविदराव काकडे 
३३६ कारंजा बोरगाव (ढोले) जंगलू रामाजी परिसे 
३३७ | कारंजा बोरगाव (ढोले) किसना गणपत पारिसे 
३३८ कारंजा बोरगाव (ढोले) उमेश जनार्धन जती 

338 कारंजा चंदेवाणी बाबाराव किसनाजी सायवान 
३४० | कारंजा चंदेवाणी महादेव भाऊराव पडधान 
३४१ | कारंजा सुसुन्द्रा भारत बापूराव कोरडे 
३४२ | कारंजा सुसुन्द्रा छत्रपती लक्ष्मण पाटमासे 
३४३ कारंजा बेलगाव शोभा बाबाराव आमझिरे 
३४४ कारंजा बेलगाव चंद्रकला आनंदराव आमझेरे 
३४५ | कारंजा बेलगाव चिरकुट कोंडबा आमझिरे 
३४६ कारंजा बेलगाव देविदास गणपतरावजी आमझेरे 
३४७ । कारंजा बेलगाव अजाब उकंडराव आमझिरे 
३४८ | कारंजा बेलगाव अनुसया शामराव आमझिरे 
३४९ | कारंजा बेलगाव मारोतराव सोनबा कुयटे 
३५० कारंजा गवंडी संजय श्रीपत अलोणे 
३५१ | कारंजा गवंडी शिवाजीराव रामकृष्ण बमनोटे 
३५२ कारंजा गवंडी प्रल्हाद नारायणराव बढीये 
३५३ कारंजा गवंडी लक्ष्मण डोमा मालोदे 
३५४ कारंजा गवंडी शांता संजय गिरी 

३५५ कारंजा गवंडी रवी विनायक बमनोटे 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.०५६/योजना-१ 


तालुका 


ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 


३५६ 


कारंजा 


गवंडी लीलाधर जनार्धन मलिये 


340 


कारंजा 


गवंडी सुधाकर चिरकुट मलिये 


२३५८ 


कारंजा 


गवंडी जयवंती परसराम बमनोटे 


३५९ 


कारंजा 


गवंडी भोजराज श्रीपत आलोने 


3&0 


कारंजा 


गवंडी शिवपाल रामकृष्ण बमनोटे 


SUSHANT SHRIRANG 
KUMBHAR 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD. 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2121bd11b9a537ffee960f52794a0a1 24496925451 7ad088cf267ea 
edf9b53f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3DB088D 
187EB151F2E10F16C3, cn=SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 

Date: 2024.02.16 18:43:38 +05'30" 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


